मुंबई प्राधिकरण विभाग, चुनाभट्टी, मुंबई या 
कार्यालयात सन १९९४-९५ ते १९९६-९७ वसन 
१९९८-९९ या कालावधीत बीज भाडवल 
योजनेत झालेल्या अनियमितेसाठी निलंबित 
करण्यात आलेल्या अपचारी अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्या निलंबन कालावधीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
आदेश क्रमांक विचौप्र-१३१७/३५१/प्र.क्र.५७/उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२२ 


१) शासन आदेशा क्र.आयएसटी-३८००/(६७४७)/उद्योग-३, दि.३०.५.२००० (४ निलंबन) 

२) शासन आदेश क्र.आयएसटी-२००५/(७५१६)/उद्योग-३, दि.३.५.२००५ (राजपूत) 

३) उद्योग संचालनालयाचे आदेशा क्र.आस्था-२/एमआरआयपी/निलंबन/९९/१, 
दि.५.१.२००० 

४ उद्योग संचालनालयाचे आदेश क्र.आस्था-२/न्याप्र/पटेल/२००४/ओअ-८१६०, 
दि.६.५.२००४ 

५) शासन आदेशा क्रआयएसटी-३८००/(७६०७)/उद्योग-३, दि.२३.१.२००६ (राणे) 

६) शासन आदेशा क्र.आयएसटी-३८००/(६९१६)/उद्योग-३, दि.१८.१.२००६ (ठोंगिरे) 


प्रस्तावना:- 
श्री. व्ही.डी.मालवदे, उद्योग सह संचालक (से.नि.) व इतर ५ अधिकारी/ कर्मचारी हे सन 

१९९४-९५ ते ९६-९७ या कालावधीत मुंबई प्रादेशिक विभाग, चुनाभट्टी या कार्यालयांत कार्यरत 
असतांना सदर कार्यालयामध्ये झालेल्या अपहार प्रकरणी त्यांच्यावर विभागीय चौकशीची कार्यवाही 
सुरु करुन दि.१७.५.२००१ च्या शासन ज्ञापनान्वये सर्व संबधितांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व 
अपील) नियम १९७९, च्या नियम ८ व नियम १२ (सामाईक चौकशी) खाली शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु 
करण्यात आली होती. 

२. तसेच उक्त कार्यालयामध्ये सन १९९८-१९९९ या कालावधीमध्ये बीज भांडवल या योजनेंमध्ये 
झालेल्या अपहार प्रकरणी श्री.व्ही.डी.माळवदे, उद्योग सह संचालक (से.नि.) व इतर ६ अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्यावर म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ व नियम १२ (सामाईक 
चौकशी) खाली विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. 

३. उक्त दोन्हीविभागीय चौकशी प्रकरणी चौकशी अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार 
शासनाची व आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम कार्यवाही करण्यात आली असून दि.२.५.२०१४ व 
दि.२.१.२०१६ अन्वये शास्ती आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर अनियमिततेसाठी या दोन्ही 
प्रकरणातील अपचारी सर्वश्री. एस.एन.बल्ला, उद्योग अधिकारी (तां) (से.नि.) डी. आर.राजपूत, (से.नि.) 
उद्योग निरिक्षक, एम.आर.आय.पटेलळ, उद्योग निरिक्षक, कै.एम.आर.राणे,(से.नि) लिपिक व 
एच.एच.ठोंगिरे, शिपाई यांना निलंबित करण्यात आले होते. sad निलंबित अधिकारी / कर्मचारी 
यांना प्रस्तुत प्रकरणी विभागीय चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषी ठरवून त्यानुसार शिक्षा देण्यात आळी 


ZIRT आदेश क्रमांकः विचौप्र-१३१७/३५१/प्र.क्र.५७/उद्योग-३ 


आहे. त्यामुळे त्यांचे निलंबन हे समर्थनीय ठरते. तथापि, सदर निलंबनाचा कालावधी अर्हताकारी सेवा 
म्हणून गृहीत धरण्यात यावा किंवा कसे? याबाबत निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


आदेशा 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 


टाकणे यांच्या काळांतील प्रदान) नियम, १९८१ मधील तरतुदींचा वापर करुन खालील अधिकारी / 


कर्मचाऱ्यांच्या निळंबन कालावधीबाबत स्तंभ ६ मध्ये नमुद केल्यानुसार कार्यवाही करण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ. | अधिकारी/कर्मचारी यांचे नावा | उपरोक्त | उपरोक्त वाचा निलंबन कालावधी निलंबन कालावधीबाबत आदेशा 

क्र वाचा येथे | येथे नमुद सेवेत 
नमुद पुनर्स्थापित 
निलंबना | केल्याच्या 
च्या आदेशाचा 
आदेशाच | अनु.क्र 
OT 

eal Q 3 8 & & 

i श्री.एस.एन. बह्ला, ि निलंबित | दि.३०.५.२०००ते | १) श्री.एस.एन.बल्ला, उद्योग अधिकारी तसेच २) 
उद्योग अधिकारी (तां) असतांना | ३१.५.२००४ श्री.डी. आर. राजपूत, उद्योग निरिक्षक व ३) कै. 
गट-ब (सेवानिवृत्त) सेवानिवृत्त | (४ वर्ष २ दिवस) | एम.आर.राणे, लिपिक, (मयत) 

दि. ४) श्री.एम.आर.आय.पटेल, उद्योग निरिक्षक 
३१.५.२००४ (गट-क) हे सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी 

२ | श्री.डी.आर.राजपूत, | २ दि.३०.५.२००० ते | आहेत. सबब, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण 
उद्योग निरिक्षक (गट- दि. ३.५.२००५ अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
क) (सेवानिवृत्त) (४ वर्ष ११ महिने ४ | व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील 

दिवस) प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ७२ (५) व (७) 

3. | कै.एम.आर.राणे, हि रि दि.३०.५.२००० ते | नुसार त्यांच्या निलंबन कालावधी सेवानिवृत्ती 
लिपिक (गट-क) दि.२३.१.२००६ वेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य 
(सेवानिवृत्त) (५ वर्ष ७ महिने २५ | धरण्यात यावा. तथापि, अन्य सर्व सेवा 
(दि.२४.६.२०२० निधन.) दिवस) प्रयोजनार्थ कर्तव्य कालावधी म्हणून ग्राह्य 

४ | श्री.एम.आर.आय.पटेल ३ ४ दि.५.१.२०००ते । धरण्यात येणार नाही. 
उद्योग निरिक्षक (गट- दि. ६.५.२००४ 
क) (सेवानिवृत्त) (४ वर्ष ४ महिने २ 

दिवस) 

५ | श्री.एच.एच. | ६ दि.३०.५.२००० ते | श्री.एच.एच.ठोंगिरे, शिपाई हे आजमितीस 
ठोंगिरे, शिपाई (गट-ड) दि. १८.१.२००६ शासन सेवेत कार्यरत आहेत. सबब, महाराष्ट्र 
(कार्यरत) (५ वर्ष ७ महिने २० | नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा 

दिवस) आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 


टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ 
च्या नियम ७७२ (५) व (७ नुसार त्यांच्या निलंबन 
कालावधी सेवानिवृत्तीपश्चात सेवानिवृत्ती 
वेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य 
धरण्यात यावा. तथापि, अन्य सर्व सेवा 
प्रयोजनार्थ कर्तव्य कालावधी म्हणून ग्राह्य 
धरण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IIR आदेश क्रमांकः विचौप्र-१३१७/३५१/प्र.क्र.५७/उद्योग-३ 


२. उक्त आदेशाच्या अनुषंगाने विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी पुढील आवश्यक ती 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
3. सदर AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२७१७१७१०१३१० असा आहे. 
सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra V Gurav £ 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, (उद्योग संचालनालयामार्फत) 


प्रत: 


१) श्री.एस.एन.बह्ला, उद्योग अधिकारी (तां) (से.नि.) 
२) श्री.डी. आर.राजपूत, (से.नि.) उद्योग निरिक्षक, 
३) श्री.एम.आर.आय.पटेल, उद्योग निरिक्षक, 

४ कै.एम.आर.राणे यांचे कायदेशीर वारसदार 

५) श्री.एच.एच.ठोंगिरे, शिपाई 


१) विकास आयुक्त (उद्योग). उद्योग संचालनालय, मुंबई 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

3) उद्योग सह संचालक, (मुंबई प्राधिकरण विभाग) चुनाभट्टी (पूर्व, मुंबई - २२. 

४) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) 
) 
) 


५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवड नस्ती, उद्योग-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


